Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ५( २ ) ] 


सोमवार , 


जानेवारी १३ , २०२० / पौष २३ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ , 


किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा :-( १) शासन अधिसूचना, दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१ ९. 


क्रमांक जि.प.पं.स.-निवडणूक - कावि ८७-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे 
सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १ ९ ६२ च्या नियम २ ड (२) ते ( ५) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामध्ये महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाचा पंचायत समित्यांच्या ( भारताच्या संविधानाचा 
अनुच्छेद २४४ अन्वये राष्ट्रपतीने जाहीर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा- या पंचायत समिती वगळून ) सभापतीच्या पदाचे नागपूर जिल्ह्यास वाटप 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, पंचायत समिती सभापती आरक्षण काढताना सन २०११ ची जनगणना विचारात घेतलेली आहे . उक्त नियम २ ( फ ) पोट 
नियम (२) अ व ब ( २) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची पदे अशा जाती किंवा जमातीचा लोकसंख्येची 
पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी सर्वाधिक अधिक असेल अशापंचायत समितीपासून सुरूवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षण वितरीत 
करण्यात आले 


ना .- एक - अ-१ ( १७६१ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १३ , २०२० / पौष २३ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियम २ फ ( क) अ व ब मधील तरतुदीनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाची पदे जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यामध्ये सोडत काढून वितरीत करण्यात आली . तसेच उक्त नियम २ फ , पोट-नियम ( ५) अ व ब मधील तरतुदीनुसार महिलासाठी राखून 
ठेवावयाची पदे (यापूर्वी सन २०१४ चे त्या त्या प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण वगळून सोडत काढून वितरीत करण्यात आली). 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समितीचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ चे नियम २ क मधील पोट-नियम २ ( अ), ३ ( अ), ४ ( अ), ५ ( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , रविंद्र ठाकरे, नागपूर जिल्हाधिकारी याद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीचे पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जातीसह ) बिनराखीव/ अनारक्षित आणि महिला ( अशा जाती , जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलांसह) अनुसूचीसमोर दर्शविलेल्या पदाचेपंचायत समिती करीता राखीव पदे म्हणून अधिसूचित करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नाव 


सभापती पदाचे आरक्षण 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


नरखेड 


( ३) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जाती 


२ 


काटोल 


سه 


कळमेश्वर 


सर्वसाधारण 


४ 


सावनेर 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


५ 


पारशिवनी 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


६ 


रामटेक 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


७ 


मौदा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


८ 


कामठी 


सर्वसाधारण 


९ 


नागपूर ( ग्रामीण) 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


१० 


हिंगणा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


११ 


उमरेड 


अनुसूचित जमाती 


कुही 


सर्वसाधारण (महिला ) 


१२ 
१३ 


भिवापूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


शासकीय अधिसूचना ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे शासन अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये आणि सूचित केल्यानुसार 
पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण दिनांक १७ जानेवारी, २०२० पासून सुरू होणा- या २/2 ( अडीच) वर्षाच्या कालावधी करीता लागू राहील . 


नागपूर : 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी, 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


